स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व 
कार्यपद्धती अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१७, व 
दि.०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता 
सूची 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०१२२/प्र.क्र.०५/तुरुंग-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११ 
२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे कार्यालयाकडील 
पत्र जा.क्र.इएसटी/सेजेष्ठता सूची/स्वीप्रशारवका/२०१९/७१९६/कक्ष-१(३) पुणे-१, 
दि. २२.१२.२०२१ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ 


- शासन परिपत्रक - 


स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी यांची दि.०१.०१.२०१७ व 

दि.०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. सदर 
ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक 
२१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. 
2. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी यांची 
दि.०१.०१.२०१७ व दि.०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची त्यांनी स्वीय 
सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/ 
प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणून त्यांचे आक्षेप/त्रुटी याबाबत माहिती 
मागविण्यात यावी. संबंधित स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी 
यांच्याकडून आक्षेप/त्रुटी प्राप्त झाल्यास त्याबाबत त्यांच्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची माहिती आपल्या 
कार्यालयातील अभिलेख्यानुसार तपासून आपल्या अभिप्रायासह या विभागाकडे पुढील एक 
महिन्याच्या कालावधीत पाठवावी. विहित कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत 
नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती/तपशील बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०१२२/प्र.क्र.०५/तुरुंग-१, 


3. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०२०४१३११२५५८२९ असा आहे. हे 
परिपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ANIRUDDHA V DN: GN = ANIRUDDHA V JEWLIKAR C - IN, 
MAHARASHTRA, OUCHOME त ये 
JEWLIKAR न 177) asain 
(अनिरूद्ध जेवळीकर) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रत - 

१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई 

3) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/पश्चिम विभाग,पुणे/पूर्व विभाग, नागपूर/मध्य विभाग, 

औरंगाबाद 
यांना अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत 
४) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


१.संवर्गाचे नाव : स्वीय सहाय्यक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी 


२. वेतनश्रेणी 


: पीबी-२९ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन ४४०० 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-०१२२/प्र.क्र.०५/तुरूंग-१ दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०२२ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


३.दिनांक ०१ जानेवारी २०१७ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०१७ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


अ. | जेष्ठता | शासकोय कर्मचाऱ्य संबंधित | जन्मदिनांक शि नियम ३(२) । जेष्ठता दिनांक | सेवानिद | अर्हता शेरा 
क्र. | क्रमांक ara पदावरील (अ) नुसार  । / जेष्ठतेचा दिनांक 
नियुक्‍तीचा संवर्गात प्रत्यक्ष | मानीव 
मार्ग- रुजू दिनांक | दिनांक 
g २ 3 % ष्‌ द ७ ८ ९ १० 
g g | श्रो.बो.डी.धुर eal २५.१२.१९६१ | गोंड ३१.१२.२०१२ | ३१.१२.२०१२ | ३१.१२.२०१९ | बी.कॉम. 
(अ.जमाती) 
२ २ | श्रो.एन.व्ही.इनामदार oe १६.११.१९५९ | हिंदू महार ३१.१२.२०१२ । ३१.१२.२०१२ । ३०.११.२०१७ | एम.ए. 
(अ.जाती) 
३ ३ | श्री.अनिल दत्तात्रय वाघ a ०१.०६.१९६५ | हिंदू मराठा ३१.१२.२०१२ | ३१.१२.२०१२ । ३१.०५.२०२३ | बी.कॉम. 
(खुला) 
डु ई४ॉ॑ | श्री. ए.एस. चव्हाण पदोन्नती | ०१.०६.१९६३ | हिंदू मराठा ३१.१२.२०१२ | ३१.१२.२०१२ । ३१.०५.२०२१ । बी.कॉम, 

(खुला) एल.एल.बी.(जनरल 
एल.एल.बी. (स्पेशल) 
एल.एल.एम 
(क्रिमीनल) 

ष्‌ ५ | श्री.आर.व्ही.कोष्ट heal ०८.०२.१९६९ | हिंदू कोष्ट ०६.०९.२०१४ | ०६.०९.२०१४ | २८.०२.२०२७ | एम.कॉम 

(विमाप्र) 

द ६ | श्री.के.ए.कोळी पदोन्नती । ०१.०६.१९५९ | हिंदू टोकरे ०६.०९.२०१४ | ०६.०९.२०१४ | ३१.०५.२०१७ | एच.एस.सी. 
कोळी विमाप्र 

७ ७ | श्री.एस.एम.हिंगमिरे पदोन्नती । ०३.०६.१९६९ | हिंदू लिंगायत | ०६.०९.२०१४ | ०६.०९.२०१४ | ३०.०६.२०२७ | बी. ए.बी.एड. 
वाणी(इमाव) 

८ ८ | श्री. डि.एस.मोरे पदोन्नती । १०.०१.१९७० | हिंदू भोई ०६.०९.२०१४ | ०६.०९.२०१४ | ३१.०१.२०२८ | बी. ए. 
भज-ब 

९ ९  । श्री.पी.जी.कडवे Par) ३०.०८.१९५९ | हिंदू न्हाळ २६.११.२०१५ | २६.११.२०१५ | ३१.०८.२०१७ | एस.एस.सी. 
sara 

१० | १० | श्री.एन.जे.नेमण | १८.०४.१९७१ | हिंदू कुणब २६.११.२०१५ | २६.११.२०१५ | ३०.०४.२०२९ | बी. कॉम 
sara 


११ 


३4 


श्री. एस.जी.जढर 


२९.०८.१९७४ 


हिंदू महादेव 
कोळी 
अ.जमाती 


१४.१२.२०१५ 


१४.१२.२०१५ 


२३१.०८.२०२२ 


बी. कॉम 


१२ 


श्र 


श्री. व्ही.बी.गेडेबाड 


२८.०३.१९७७ 


हिंदू महादेव 


२६.११.२०१५ 


२६.११.२०१५ 


२३१.०३.२०३५ 


एम.कॉम 


१३ 


१२ 


श्री.बी.पी.चव्हाण 


०३.०५.१९६४ 


२६.११.२०१५ 


२६.११.२०१५ 


२३१.०५.२०२२ 


एम.कॉम 


Leg 


cord 


श्री. डी.एस.आंधळे 


०७.०८.१९७२ 


२६.११.२०१५ 


२६.११.२०१५ 


२३१.०८.२०२३० 


बी.ए. 


टिप : स्वीय सहायक/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी/प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची (गट-ब) दि.०१.०१.२०१७ रोजी अ.क्र.१५ ते २१ 
अशी एकूण ०७ पदे रिक्‍त आहेत. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-०१२२/प्र.क्र.०५/तुरूंग-१ दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०२२ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


१.संवर्गाचे नाव : स्वीय सहाय्यक/प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी 
२. वेतनश्रेणी 
३.दिनांक ०९ जानेवारी २०१८ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०१८ ते दि.३१.९२.२०१८ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


: पीबी-२ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन ४४०० 


अ. | जेष्ठता | शासकोय कर्मचाऱ्य संबंधित | जन्मदिनांक शि नियम ३(२) «| जेष्ठता दिनांक | सेवानिद i | अर्हता शेरा 
क्र. | क्रमांक नांब पदावरील (अ) नुसार | / जेष्ठतेचा दिनांक 
नियुक्‍तीचा संवर्गात प्रत्यक्ष | मानीव 
मार्ग- रुजू दिनांक | दिनांक 
१ र 3 1. ष्‌ द \9 ८ 8 १० 
१ १ | श्री.बी.डी.धुर्व पदोन्नती | २५.१२.१९६१ | गोंड ३१.१२.२०१२ | ३१.१२.२०१२ | ३१.१२.२०१९ | बी.कॉम. 
(अ.जमाती) 
२ | श्री.अनिल दत्तात्रय वाघ वनिड ०१.०६.१९६५ | हिंदू मराठा ३१.१२.२०१२ | ३१.१२.२०१२ | ३१.०५.२०२३ | बी.कॉम. 
(खुला) 
३ ३ श्री. ए.एस. चव्हाण पिं ०१.०६.१९६३ | हिंदू मराठा ३१.१२.२०१२ | ३१.१२.२०१२ | ३१.०५.२०२१ | बी.कॉम, 

(खुला) एल.एल.बी.(जनरल 
एल.एल.बी. (स्पेशल) 
एल.एल.एम 
(क्रिमीनल) 

डु ४ | श्री.आर.व्ही.कोष्ट लं ०८.०२.१९६९ | हिंदू कोष्ट ०६.०९.२०१४ | ०६.०९.२०१४ | २८.०२.२०२७ | एम.कॉम 
(विमाप्र) 

ष्‌ ५ । श्री.एस.एम.हिंगमिरे क्विं ०३.०६.१९६९ | हिंदू लिगायत | ०६.०९.२०१४ | ०६.०९.२०१४ | ३०.०६.२०२७ | बी. TALUS. 
वाणी(इमाव) 

& & | श्री. डि.एस.मोरे पदोन्नती । १०.०१.१९७० | हिंदू भोई ०६.०९.२०१४ | ०६.०९.२०१४ | ३१.०१.२०२८ | बी. ए. 
भज-ब 

७ ७ | श्री.एन.जे.नेमण पदोन्नती । १८.०४.१९७१ | हिंदूकुणबी । २६.११.२०१५ | २६.११.२०१५ | ३०.०४.२०२९ बी.कॉम 
sara 

८ ८ | श्री. एस.जी.जढर लि २९.०८.१९७४ | हिंदू महादेवी । १४.१२.२०१५ | १४.१२.२०१५ | ३१.०८.२०३२ | Al. कॉम 
कोळी 


अ.जमाती 


श्री. व्ही.बी.गेडेबाड 


पदोन्नती 


२८.०३.१९७७ 


हिंदू महादेव 


२६.११.२०१५ 


२६.११.२०१५ 


२३१.०३.२०३५ 


एम.कॉम 


१० 


20 


श्री.बी.पी.चव्हाण 


पदोन्नती 


०३.०५.१९६४ 


२६.११.२०१५ 


२६.११.२०१५ 


२३१.०५.२०२२ 


एम.कॉम 


१९ 


३4 


श्री. डी.एस.आंधळे 


पदोन्नती 


०७.०८.१९७२ 


२६.११.२०१५ 


२६.११.२०१५ 


२१.०८.२०२३० 


बी.ए. 


टिप : स्वीय सहायक/रचना व कार्यपद्धती अधिकारी/प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची (गट-ब) दि.०१.०१.२०१८ रोजी अ.क्र.१२ ते २१ 
अशी एकूण १० पदे रिक्‍त आहेत. 


